निवडसूची सन २००७-०८ सन २००७-०८ 
पोलीस उप अधिक्षक/सहायक पोलीस आयुक्‍त 
(निःशस्त्र) या संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्र:ःरापोसे-१३१५/प्र.क्र.३९/पोळ-१अ, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक :- २ डिसेंबर, २०१५. 


संदर्भ:-पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र:पोमसं/ 
२/१०२०/नि.सू.०७-०८/२११/२०१५, दि. २६.१०.२०१५. 


शासन आदेश :- 


पोलीस उप अधिक्षक/सहायक पोलीस आयुक्‍त (Aare) या पदावर पदोन्नती 
देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सन २००७-०८ च्या निवडसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात 
आलेल्या fara पोलीस निरीक्षक dato wets अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविलेल्या ठिकाणी पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अधिकाऱ्यांचे नाव पदोन्नतीवरील पदस्थापना 


क्र 
faa श्री. गणेश परशुराम रुकुळवाड | पोलीस निरीक्षक, बृहन्मुंबई 
बृहन्मुंबई 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्याविरूध्द विभागीय / संक्षिप्त / प्राथमिक चौकडी / न्यायाळयीन 


कार्यवाही, प्रलंबित / प्रस्तावित असल्यास, सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. २ एप्रिल, १९७६ च्या 
परिपत्रकामधील तरतुदीनुसार, त्यांच्याविरूध्द प्रलंबित / प्रस्तावित / संक्षिप्त / प्राथमिक 
चौकशीअंती त्यांना शिक्षा झाल्यास, सदर शिक्षा ते पदोन्नतीच्या पदावर भोगण्यास तयार असल्याचे 
हमीपत्र त्यांच्याकडून घेऊनच त्यांना पदोन्नती देण्यात यावी. 

३. उपरोक्त अधिकाऱ्यास देण्यात आलेली पदोन्नती, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे 
दाखल याचिका क्र: २७९७/२००४ व याचिका क्र.४७०/२००५ मधील अंतिम निर्णयाच्या, तसेच, 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहेत. 


४. उपरोक्‍त अधिकाऱ्यास पदस्थापना देताना, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण 
अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यास, ते विचारात घेऊन उक्त अधिकाऱ्यास 
पदस्थापना देण्यात यावी. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१३१५/प्र.क्र.३९/पोल-१अ, 


ष्‌. उक्त पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यास, सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त 
करून, त्यांना पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होण्यासाठी महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांनी आवऱ्यक ती कार्यवाही त्वरित करावी. 


६. सदर झासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१५१२०११५०४१२३५२९ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Charushila ee 
Chandrakant Sewn psedes0 in 
Tambekar ers cl oe 
(चारुशीला तांबेकर) 
सह सचिव, गृह विभाग. 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रतिलिपि, 


१) महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. राज्यमंत्री (गृह) (हहर/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


CC ६४१ 


o~ 
ae 


निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७) सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.१२), मंत्रालय, मुंबई. 
८) संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत) 
९) निवडनस्ती (कार्या. पोळ-१आ) 


an 


पृष्ठ २ पैकी २ 


